सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून 
मिळणा-या कर्जावरील १२% व्याजाचे प्रदान 
करणेबाबत शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.सांगोला,जि. सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दि. १२.०२.२०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सह कार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण- १०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (आ), 
दि.११ जानेवारी, २०१७. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१० मे, २०१६ . 
3) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/२३४६/२०१९, दि.२७.०३.२०१९. 
४) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८.०७.२०१९. 
५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/४९८५/२०२१, 
दि.०८.०९.२०२१. 
६) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/७२९७/२०२१, 
दि.१३.१२.२०२१. 
७) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/१०९९/२०२२ 
दि.२३.०२.२०२२. 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सूतगि- ३३२१/प्र.क्र.१२/टेक्स-१ (ब), 
दि.३१.०३.२०१८,दि. २५.०७.२०१९,दि. ०७.१०.२०१९,दि.७.७.२०२१,दि. २९.०७.२०२१, 
दि. २५.०१.२०२२, दि. २५.०१.२०२२, दि. ३१.०३.२०२२ 
९) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/३९४०/२०२२, 
दि.१५.०७.२२ 
१०) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३००० चाती प्रस्ताव/६५२/२०२३, 
दि.०२.०२.२०२३ 
११) AYA, TAIT, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१)/सूतगि/३०००चाती प्रस्ताव/४६४२/२०२३, 
दि.२०.०९.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ 
(आ), दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये, सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून / रा. स. वि. 
म. कडून रु.३,०००/- प्रति चाती प्रमाणे ५ वर्षांच्या मुदतीसाठी कर्ज घेण्यास परवानगी देण्यात 
आली असून सदर कर्जावरील ५ वर्षांचे कमाल १२% पर्यंतचे व्याज शासन भरणार आहे. ज्या 
सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वी शासनाकडून घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, 
अशाच सूतगिरण्या ह्या योजनेसाठी पात्र समजण्यात येतील. सदर शासन निर्णयास अनुसरुन 
शेतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या., सांगोला, जि.सोलापूर या सूतगिरणीने सोलापूर जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोलापूर या बँकेकडून प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे रु.२३,१२,७३८ /- 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 


इतक्या रक्कमेच्या घेतलेल्या कर्जावरील १२% प्रमाणे दि.०१.०१.२०२२ ते दि.३१.१२.२०२२ या 
कालावधीतील१२% अनुज्ञेय व्याजाचे प्रदान सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सोलापूर 
या बँकेस करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय, क्र. धोरण-१०१६/प्र.क्र.९६/टेक्स-१ (अ), दि.११ जानेवारी, २०१७ अन्वये 
शासनाने घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन खालील तक्त्यात दर्शविलेल्या strat सहकारी 
सूतगिरणी मर्या. लि., सांगोला, जि. सोलापूर या सहकारी सूतगिरणीच्या नावासमोरील स्तंभ 
क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या बँकेला स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या व्याजाच्या रकमेचे प्रदान करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या सूतगिरणींने थकित बिनव्याजी कर्जाची परतफेड 


केल्याची खातरजमा करुन घेऊन सदर व्याजाचे प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. | सूतगिरणीचे | चात्यां बिनव्याजी | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या ज्या खात्यात 
क्र. नाव ची | कर्ज घेतले | कोणत्यावित्तीय | व्याजाची रक्‍कम व व्याजाची 
संख्या | होते काय? | संस्थेकडून / रा.स. | व्याजाचा कालावधी | रक्‍कम जमा 
असल्यास | वि. नि. कडून करावयाची 
त्याची किती कर्ज घेतले त्यात 
त्याचा तपशील 
परतफेड | आहे? व व्याजाचा 
केली आहे द्र 
का? 
१ | २ ३ 1 ४ | ५ & fp 
१ | होतकरी ४३१०४ | होय. रु.१२९३.१२लाख | रु.१,३९,६१,४४७/- | State Bank of India 
सहकारी रु.५,५०,४१ | सोलापूर जिल्हा eal clea 
सूतगिरणी ,२९२/- | मध्यवर्ती सहकारी | (दि.०१.०४.२०१८ते | Account No. 
मर्या., इतकी संपूर्ण | बँक, सोलापूर. दि. ३१.०३.२०१९) | 11087721237 
गला IFSC Code 
; रक्‍कम | AIT दर - 92.4% SBIN0000483 
जि.सोलापूर. परतफेड 
केली आहे. 
(रुपये तेवीस लाख बारा हजार सातठो अडतीस फक्त) रु.२३,१२,७३८ /- 


२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा.५, दि.१० मे, २०१६ मधील 
परिच्छेद- अ) नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे. 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- “२०४९ २५५१” या लेखाशीर्षाखाळी सन 2023-28 या 
आर्थिक वर्षात रु.१२०७.३२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. 

२) मंजूर निधी - “२०४९ २५५१” या लेखात्रीर्षाखाली सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
रु.१२०७.३२ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. सदर योजना ही अनिवार्य असून भारित 
स्वरुपाची आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 


३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - लागू 
नाही. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ वर्षापूर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही - लागू नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यांत आली आहे - लागू नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर 
करावे - लागू नाही. 

७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा - लागू नाही. 

८) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा - लागू नाही. 

९) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी - लागू नाही. 


३. यासाठी होणारा खर्च “ मागणी क्र. व्ही-१, २०४९- व्याज प्रदाने, ०१ देशांतर्गत 
UTA व्याज, २००- देशांतर्गत FAL RTA व्याज (०२), इतर संस्थांकडून मिळणा-या 
कर्जावरील व्याज (०२) (०६) वित्तीय संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील व्याज (अनिवार्य) (२०४९ 
२५५१)” भारित ४५ - व्याज” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पित तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. आयुक्त Tara, नागपूर होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या. लि., सांगोला, जि. 
सोलापूर या सूतगिरणीने वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जावरील यापुढील कालावधीसाठी देय 
होणा-या व्याजप्रदानाचा तिमाही अहवाल शासनास सादर करावा. 

५. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.२३,१२,७३८ /- (रुपये तेवीस लाख 
बारा हजार सातशे अडतीस फक्त) इतकी रक्‍कम aller व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून 
आहरीत करुन State Bank of India,Baliwes Branch, Solapur UI बँकेच्या Account No. 
110877212371FSC Code - SBIN0000483 खाते HATHA RTGS द्वारे वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करण्याकरीता श्री. सु. पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. श्रीकृष्ण पवार, उप सचिव (वस्त्रोद्योग), (/०००९), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

६. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँकेस वितरीत केल्यानंतर आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांनी सदर रक्कम प्राप्त झाल्याबाबतचे प्रमाणपत्र संबंधित बँकेकडून प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
Ge सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या )=9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१९००१२९८०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by CHITRA RAVINDRA BISEN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f789a84db3cd4420e2db86c40df943d84a7873bde6b53430 
a5e3b150b091368e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=0BD6EA041CD6F49090B004C64DAAE9708BF029C76 
F9B139C454C2A8EA66C7EA3, cn=CHITRA RAVINDRA BISEN 
Date: 2024.02.12 19:09:13 +05'30' 
अधिकारी 
कक्ष , महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोच्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 

qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर. 

कार्यकारी संचालक, श्री होतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या. लि., सांगोला, जि. सोलापूर 
क. अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 

निवड नस्ती (टेक्स-१ (ब) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


